केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/ 
NDRF) निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त व्यक्‍तींना सन 
२०२२-२३ ते सन २०२५-२६ या कालावधीमध्ये 
द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२३. 
वाचा: 
(9) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएळएस-५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३, 
दि. ३१.०५.१९८३ 
(२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएलएस-०६०४/प्र.क्र.१६८/म-३, दि. १९.०८.२००४ 
(३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएलळएस-२०१०/प्र.क्र.७१/म-३, दि. २६.०३.२०१० 
(४ महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. सीएळएस-२०१२/प्र.क्र. १५७/म-३, दि. ३०.१.२०१४ 
(५) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएलएस-२०१२/प्र.क्र. १५७/म-३, दि.५.८.२०१४ 
(६) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. सीएलएस-२००५/प्र.क्र. ४०/म-३, दि.१३.०५.२०१५ 
(७) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र ३३-०३/२०२०- एनडीएम- १(/०।-॥), दि.१०.१०.२०२२. 
(८) मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२६.०२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 


प्रस्तावना: 

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत 
देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधीळ HSA ४८(२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य 
शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करिता रू. ३६०८.८० 
कोटी इतका राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मान्य SST आहे.यामध्ये रू.१८०४.४० कोटी इतका निधी 
प्रतिसाद व मदत याकरिता राखीव आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, 
दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी 
टोळधाड, थंडीची ळाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना 
मदत अनुज्ञेय आहे. 


२. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदतीचे वाटप करण्यासाठी मदतीच्या विविध बाबी व 
मदतीचे दर, अटी व शर्ती केंद्र शासनाने निश्चित केल्या आहेत. विहित दरानुसार व विहित बाबीसाठी 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत अनुज्ञेय आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम २० अन्वये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या 
अधिनस्त ठेवण्यात आळेला आहे. त्यामुळे राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने वर नमूद केलेल्या १२ 
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी निधी मंजूर केला जातो. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


३. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त राज्य शासनाने शासन निर्णय, 
महसूल व वन विभाग, दिनांक ३०.१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे 
उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना देखील राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या नैसर्गिक आपत्तींना देखील 
राज्य प्रतिसाद निधीमधून १०% मर्यादेत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. 


४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.१३.५.२०१५ अन्वये, विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या 
अनुषंगाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देण्याकरिता केंद्र शासनाने २०१५ ते २०२० या 
कालावधीकरिता निश्चित केलेले दर प्रसारीत करण्यात आळे आहेत. केंद्र शासनाने त्यांचे पत्र 
क्र.5.९०.३३-०३/२०२०-॥७॥/॥-| (Vol-lI), दि.१०.१०.२०२२ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी 
विहित केलेल्या निकष व दर यामध्ये वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता सुधारणा केली 
आहे. केंद्र शासनाने हे सुधारित निकष व दर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून लागू केले आहेत. केंद्र 
शासनाने सुधारीत केलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारीत निकष व सुधारीत दर स्वीकृत करुन 
ते राज्यामध्ये दि. ०१ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्याचा निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२६ फेब्रुवारी, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने याबाबत सविस्तर आदेशा निर्गमित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणा-या जीवित व वित्तहानीसाठी संदर्भाधीन दि.१० 
ऑक्टोबर, २०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता निश्चित केलेले राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधींचे निकष व दर राज्य शासनाने स्वीकृत केले असून, त्याची अंमळबजावणी दि.१ 
नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत आपद्ग्रस्त बाधित व्यक्‍तींना मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
सुधारित निकषानुसार द्यावयाच्या मदतीबाबतचे "परिशिष्ट" या शासन निर्णयासोबत जोडले आहे. 
सदर परिशिष्टातील तसेच या शासन निर्णयातील नियम व अटींच्या अधीन राहून आपद्ग्रस्तांना 
प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे मदत अनुज्ञेय राहील व त्यानुसार आपदग्रस्त व्यक्‍तींना मदत देण्याबाबत 
संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीच्या 
मदतीच्या निकषामध्ये अथवा प्रमाणामध्ये बदल केल्यास सदर बदल आहे त्या सुधारित स्वरुपात 
राज्यामध्ये त्या त्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


३. । केंद्र शासनाच्या सुधारित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार बाधित आपद्ग्रस्तांना प्रचलित 
पध्दतीनुसार विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात यावी. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या बाबींव्यतिरिकक्‍त अन्य कोणत्याही बाबींवर "विशेष मदत" देण्याबाबत अत्यंत 
निकडीच्या प्रकरणात आवश्‍यकता असल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह 
मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची बाब दि.३० जानेवारी, २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे यापुढेही लागू राहील. 


४. केंद्र शासनाच्या विहित सूचनांनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम Qo 
अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या (राज्य कार्यकारी समिती State Executive 
Committee) च्या मान्यतेची आवश्‍यकता आहे अशी प्रकरणे, मा मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 


पृष्ठ २५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. 
याबाबतचे समन्वय वित्तीय सल्लागार, मदत व पुनर्वसन यांचेमार्फत करण्यात यावे. 

ष्‌. केंद्र शासनाच्या विहित सूचनांनुसार केंद्रीय पथकाने पाहणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच 
सर्वेक्षणाअंती मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागाने महसूल व वन विभाग (मदत 


व पुनर्वसन) यांचेमार्फत केंद्रीय पथक / राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) यांच्याकडे सादर 
करावेत. 


६. राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरिता मदत देण्याची प्रक्रिया व 
जबाबदारी निश्चित केळी असून, तसेच मदतीबाबत पंचनामे कशाप्रकारे करावेत याबाबत वेळोवेळी 
आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी व शार्तीनुसार केंद्र 
शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची असेल. त्यासाठी विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 
मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विविध मदतीपेक्षा अधिकची मदत देणे आवश्‍यक 
असल्याचे विभागाचे मत असल्यास, त्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह 
आवश्यकता असल्यास महसूल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन उपविभागाचे अभिप्राय घेऊन 
त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी 
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील महसूल व वन विभाग (मदत व 
पुनर्वसन) यांना तातडीने कळविण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. 


७. वरीलप्रमाणे विहित नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी "२२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य" या मुख्य लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून मदत अनुज्ञेय असेल. 


८. सदर seal सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या पर्यवेक्षणाखाळील सर्व 
संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणांच्या निदर्ठानास आणावेत. सदर आदेशाचे संबंधीत मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांनी तसेच सर्व क्षेत्रिय यंत्रणांनी काटेकोरपणे पालन करावे. 


g. सदर sear, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०६/२०२२/व्यय-०९, fF.29.92.2022 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२७१६०७४१४०१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2023.03.27 16:13:25 +05'30' 


(संजय औ. धारुरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
३. आयुक्त कृषि, कृषि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पृष्ठ २५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


४. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. सर्व जिल्हाधिकारी 

७. सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका 

८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

११.संचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, बृहन्मुंबई 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४.महसूल व वन विभागातील सर्व कार्यासने, 

१५.उपसचिव/ सहसचिव (आव्यप्र-१/आव्यप्र-२/म-७/म-११/ब- १/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.वित्त विभाग (व्यय-३/ व्यय-९, अर्थसंकल्प- ३/ अर्थसंकल्प- ६). मंत्रालय, मुंबई 

१७.कार्यासन (निवडनस्ती). 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित-, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
४. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) 
६. महालेखापाल - 9/2 (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) 
. प्रधान सचिव (मदत पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. संचालक, आपती व्यवस्थापन यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ २५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७ मार्च, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट 


Revised List of Items and Norms of Assistance From State Disaster Response Fund 
(SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद (NDRF) मधून सुधारित बाबी व 
निकषानुसार देण्यात येणारे अर्थसहाय्य 


ITEM 


NORMS OF ASSISTANCE 


1 Gratuitous Relief 


a) Ex-Gratia payment to families of 
deceased persons 


Rs.4.00 lakh per deceased person, including 
those involved in relief operation or associated in 
preparedness activities, subject to certification 
regarding cause of death from appropriate 
authority. 


(अ) आपद्ग्रस्त मृत व्यक्‍तीच्या कुटुंबियांना 
देय आर्थिक सहाय्य 


योग्य त्या प्राधिकाऱ्याने मृत्यूचे कारण प्रमाणित 
करण्याच्या अधीन राहून मृत व्यक्‍तीच्या वारसांना 
रु.४.०० लाख इतकी मदत अनुज्ञेय राहील, 
आपत्तीमध्ये मदत कार्यात तसेच पूर्वतयारीमध्ये 
सहभागी व्यक्‍तीनादेखीलळ सदर मदत अनुज्ञेय 
राहील. 


७) Ex-Gratia payment for loss of a limb or 
eye (Ss). 


Rs 74,000 -/per person, when the disability is 
between 40 Yoand 60% 

Rs.2.50 lakh per person, when the disability is 
more than 60%. 

Subject to certification by a doctor from a 
hospital or dispensary of Government, regarding 
the extent and cause of disability. 


(ब) अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास 


© ४०% ते ६०% अपंगत्व आल्यास रु ७४,०००/- 


देय आर्थिक सहाय्य ० ६०% हून अधिक अपंगत्व आल्यास रु.२.५० लाख 
इतकी मदत 
याबाबत अपंगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत 
शासकीय दवाखाना / इस्पितळातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याने प्रमाणित करणे आवश्‍यक राहील 
c) Grievous injury requiring | Rs.16,000 -/per person requiring hospitalization 
hospitalization for more than a week. 


Rs.5,400 -/per person requiring hospitalization 
for less than a week. 

Note: Injured person getting treatment under the 
“Ayushman Bharat” Yojna, will not be eligible 
for relief under this item. 


क) जखमी व्यक्‍ती इस्पितळात दाखल 
झाला असल्यास 


© एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता 
इस्पितळात दाखल झाल्यास रु.१६०००/- 

«७ एक पेक्षा कमी कालावधीकरिता दाखल झाला 
असल्यास रु. ५४००/- 


पृष्ठ २५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


टीप- आयुष्यमान भारत योजनेखालील उपचार 
घेणारी व्यक्‍ती मदतीसाठी पात्र राहणार नाही. 


d) Clothing and utensils/ house-hold 
goods for families, whose houses have 
been washed away/ fully damaged/ 
severely inundated for more than two 
days due to a natural calamity. 


Rs.2,500 -/per family, for the loss of clothing. 
Rs.2,500 -/per family, for loss of utensils/ 
household goods 


(ड) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसापेक्षा 
अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडाले 
असल्यास घरे पूर्णतः वाहून गेळी असल्यास 
/ पूर्णतः क्षतीग्रस्त झाळी असल्यास कपडे/ 
भांडी / घरगुती वस्तुंकरिता अर्थसहाय्य 


© प्रतिकुंटुब रु.२५००/- झालेल्या नुकसानीकरिता 
« प्रतिकुटुंब रु.२५००/- घरगुती भांडी/ वस्तु 
नुकसानीकरिता 


8) Gratuitous relief for families whose 
livelihood is seriously affected. 


Gratuitous Relief (GR) for families, whose 
livelihood is seriously affected will be provided 
to two adults members of the affected family as 
per actual rate of MNREGA per day or average 
rate of all States/UTs per day, whichever is 
lower. For this purpose, notification issued by 
Ministry of Rural Development from time to 
time, is to be referred for calculating average 
rate. The relief amount should be disbursed 
through DBT/cash (In case of exigency of the 
situation only) or the State Government may 
provide this relief in kind. 

State Govt. will certify that identified 
beneficiaries are not housed in relief camps, 
during the period GR is provided. Further, the 
State Government will provide the basis and 
process for arriving at झाला. beneficiaries, 
district-wise. 

Period for providing gratuitous relief will be 
as per the assessment of the State Executive 
Committee (SEC) and the Central Team (in case 
of NDRF). The default period of assistance will 
be upto 30 days, which may be extended upto 60 
days in the first instance, if required, and 
subsequently upto 90 days in case of drought/ 
pest attack. Depending on the ground situation, 
the SEC can extend the time period beyond the 
prescribed limit. Provided that expenditure on 
this account, in no case, should exceed 25% of 
SDREF allocation under this window (Response 
& Relief) for the year. 

Further, to ensure transparency, the list of 
persons to whom Gratuitous Relief is provided, 
should be uploaded on the website of the State 
Government. The State Government shall notify 
the basis and proof for the identification of 
beneficiaries in a transparent manner. 


पृष्ठ २५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


(3) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गंभीरपणे प्रभावित 
झालेल्या कुटुंबियांना दैनंदिन मदत 


ज्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम 
झाला आहे, अशा कुटुंबांसाठी दैनंदिन मदत 
प्रभावित कुटुंबातील दोन प्रौढ सदस्यांना दररोज 
मनरेगाच्या वास्तविक दरानुसार किंवा सर्व 
राज्याच्या /केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरासरी 
दरानुसार, यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल. 
या उद्देशासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 
वेळोवेळी जारी केलेली अधिसूचना, सरासरी दर 
मोजण्यासाठी संदर्भित केली जाते. मदतीची रक्‍कम 
डीबीटी/रोखद्वारे (केवळ तातडीच्या परिस्थितीत) 
वितरित केली जावी किंवा राज्य सरकार ही मदत 
वस्तु स्वरुपात देऊ शकेल. 
राज्य शासनाने ज्या आपद्‌ग्रस्तास मदत 
करावयाची आहे, त्याने मदत छावणीमध्ये/आश्रय 
घेतला नसल्याचे प्रमाणित करावे. त्याचप्रमाणे राज्य 
शासनाने आपदृग्रस्तांना कोणत्या पद्धतीने व कशा 
प्रकारे मदत देण्यात येईल याबाबतची जिल्हानिहाय 
कार्यनिती करावी. 
सानुग्रह अनुदान देण्याचा कालावधी राज्य 
कार्यकारी समिती आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
निधी प्रकरणी) केंद्रीय पथक यांनी मूल्यांकित 
केल्यानुसार निर्धारित करेल. तथापि, सदर 
कालावधीतील सहाय्य हे (by default) ३० दिवसांचा 
असेल. THAR आवश्‍यकतेनुसार सदर कालावधी 
प्रथमतः ६० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल आणि 
त्यानंतर दुष्काळ, टोळधाड या कारणास्तव 
आवऱ्यकतेनुसार ९० दिवसांपर्यंत सदर कालावधी 
वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपतीची परिस्थिती 
विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर 
कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या 
बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ cached अधिक 
असता कामा नये. 
याशिवाय, पारदर्शकता सुनिश्चित 
करण्यासाठी ज्या व्यक्‍तींना नि:शुल्क मदत दिली 
जाते त्यांची यादी राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर 
अपलोड करावी. राज्य सरकार लाभार्थी 


पृष्ठ २५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


ओळखण्यासाठी आधार आणि पुरावा पारदर्शक 
पद्धतीने सूचित करेल. 


E28 | Search & Rescue Operations शोध व बचाव मोहीम 


(a) Cost of search and rescue measures/ 
evacuation of people affected/ likely to 
be affected. 


As per the actual cost incurred, assessed 
by SEC and recommended by the Central Team 
(in case of NDRF). 

By the time the Central Team visits the 
affected area, these activities may be already 
over. Therefore, the SEC and the Central Team 
can recommend actual/ near-actual costs. 


(अ) शोध व बचाव उपाययोजना / बाधित 
व्यक्‍्ती/बाधित होणा-या व्यक्‍तींना 
सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठीचा खर्च 


राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व 
(राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय 
पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च. 

केंद्रीय पथकाने आपदृ्ग्रस्त क्षेत्रास भेट देण्यापूर्वी 
वरील कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल, त्यावेळी राज्य 
स्तरीय समिती आणि केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष झालेला 
खर्च अथवा जवळपास येणारा खर्च याबाबत 
शिफारस करेल. 


(७) Hiring of boats for carrying immediate 
relief and saving lives. 


As per actual cost incurred, assessed by 
SEC and recommended by the Central Team (in 
case of NDRF) 

The quantum of assistance will be limited 
to the actual expenditure incurred on hiring boats 
and essential equipment required for rescuing 
stranded people and thereby saving human lives 
during a notified natural calamity. 


ब) प्राण वाचविण्याकरिता तातडीचे मदत 
कार्य करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेतल्या 
असल्यास 


राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व 
(राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय 
पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च विहित 
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राण वाचविण्याकरिता तसेच 
आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका 
करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेणे आणि आवश्‍यक 
साधनांचा वापर करण्याकरिता येणारा प्रत्यक्ष खर्च 
अनुज्ञेय असेल. 


3 Relief Measures मदत कार्य 


a) Provision for temporary 
accommodation, food, clothing, medical 
care Gen-set etc. for people affected/ 
evacuated and sheltered in relief camps. 


As per actual cost incurred, and assessed by 
SEC and recommended by the Central Team (in 
case of NDRF), for a period upto 30 days. The 
SEC would need to specify the number of camps, 
their duration and the number of persons in 
camps. In case of continuation of a calamity like 
drought, or widespread devastation caused by 
earthquake or flood etc., this period may be 
extended to 60 days. Depending on the ground 
situation, the SEC can extend the time period 


पृष्ठ २५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


beyond the prescribed limit. Provided that 
expenditure on this account, in no case, should 
exceed 25% of SDRF allocation under this 
window (Response & Relief) for the year. 

Medical care to be provided from National 
Health Mission (NHM). 


(अ) आपत्तीमध्ये मदत छावणीमध्ये आश्रय 
घेतलेल्या व्यक्‍्तीकरिता तात्पुरती 
राहण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे, 
औषधोपचार इत्यादीकरिता 


राज्य कार्यकारी समितीने आवश्‍यकतेनुसार निश्चित 
केल्याप्रमाणे आणि केंद्रीय पथकाने शिफारस 
केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 
मदत अनुज्ञेय असल्यास ३० दिवसांच्या 
कालावधीकरिता अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल. राज्य 
कार्यकारी समितीने मदत छावण्यांची संख्या, 
कालावधी तसेच छावण्यांतील बाधितांची संख्या, या 
माहितीच्या आधारे कालावधी व छावण्यांची संख्या 
निश्चित करेळ भूकंप, पूर, दुष्काळ इ. तीव्र 
स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सदर कालावधी 
६० दिवसांकरिता वाढविता येईल व तीव्र दुष्काळी 
परिस्थितीमध्ये तो ९० दिवसांकरिता वाढविता 
येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, 
राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ 
करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च 
राज्य आपसी प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या 
२५ टक्केहून अधिक असता कामा नये. 

वैद्यकीय मदत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) 
मधून देण्यात यावी. 


(b) Air dropping of essential supplies and 
rescue by Air Force. 


As per actual cost incurred, assessed by SEC 
and recommended by the Central Team (in case 
of NDRF). 

The quantum of assistance will be limited to 
actual amount raised in the bills by the Ministry 
of Defense for airdropping of essential supplies 
and rescue operations only. 


ब) हवाई मार्ग आवश्‍यक वस्तुंचा पुरवठा 
करणे आणि हवाई दलाकडून बचाव करणे 


राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय 
पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. 
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयामार्फत सादर केलेल्या 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या देयकाच्या मर्यादेत राहील तसेच 
हवाई मार्गाने आवश्‍यक वस्तुंचा पुरवठा करणे व 
बचाव कार्य करणे या प्रयोजनाकरिताच सदर मदत 
अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ २५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


c) Provision of emergency supply of 
drinking water in rural areas and urban 
areas. 


As per actual cost, based on the assessment 
of need by SEC and recommended by the Central 
Team (in case of NDRF), up to 30 days, which 
may be extended upto 90 days in case of drought. 
Depending on the ground situation, the SEC can 
extend the time period beyond the prescribed 
limit. Provided that expenditure on this account, 
in no case, should exceed 25% of SDRF 
allocation under this window (Response & 
Relief) for the year. 


क) ग्रामीण व नागरी भागाकरिता पिण्याच्या 
पाण्याचा आकस्मिक पुरवठा. 


राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय 
पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपती 
प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. हा 
कालावधी ३० दिवसांसाठी असेल व दुष्काळजन्य 
परिस्थितीत सदर मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढविता 
येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, 
राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ 
करता येईल. तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या 
२५ Taher अधिक असता कामा नये. 


Clearance Of Affected Areas क्षतीग्रस्त बाधित क्षेत्र पूर्ववत करणे 


a) Clearance of debris in public areas. 


As per actual cost, for a period upto 30 days 
from the date of start of the work based on 
assessment of need by SEC for the assistance to 
be provided under SDRF and as per assessment 
of the Central team for assistance to be provided 
under NDRF. 


(अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील जमा झालेला 
कचरा व ढिगारे उचलणे. 


राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्‍कम 
उपलब्ध करुन द्यावयाची झाल्यास राज्य कार्यकारी 
समितीकडून आवश्यकतेप्रमाणे मूल्यांकनानुसार 
काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून कामावर ३० 
दिवसांच्या आंत झाळेला प्रत्यक्ष खर्च, राष्ट्रीय 
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्‍कम देय असल्यास 
केंद्रीय पथकाच्या मूल्यांकनाप्रमाणे मदत उपलब्ध 
करुन देण्यात यावी. 


७) Draining off flood water in affected 
areas. 


As per actual cost within 30 days from the 
date of start of the work based on assessment of 
need by SEC for the assistance to be provided 
under SDRF and as per assessment of the Central 


ब) पूरग्रस्त बाधित क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा 
करण्याबाबत 


team (in case of NDRF) 
राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित 
केल्यानुसार, काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ३० 


दिवसांच्या आंत कामावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च राज्य 


पृष्ठ २५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून आणि केद्रीय पथकाने 
मूल्यांकित केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
निधीप्रकरणी मदत उपलब्ध करुन देता येईल. 


८) Disposal of dead bodies/ Carcasses 


As per actual cost, based on assessment of 
need by SEC and recommendation of the Central 
team (in case of NDRF) 


क) मृत देहांची विल्हेवाट लावणे राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय 
पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. 

5 Agriculture कृषी विषयक 
() Assistance to Small and Marginal farmers having landholding up to 2 ha. 
२ हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शोतकऱ्यांना मदत 
(A) | Assistance for land and other loss शेतजमिन व इतर नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य 


a) De-silting of agricultural land (where 
thickness of sand/ silt deposit is more than 
3", to be certified by competent authority 
of the State Government) 


b) Removal of debris on agriculture land 
in hilly areas. 


c) Desilting / Restoration /Repair of fish 
farms. 


Rs 18,000/- per hectare for each item. 

Above is subject to a minimum assistance of not 
less than Rs 2,200/- per farmer. 

(Subject to the condition that no other assistance/ 
subsidy has been availed of by/ is eligible to the 
beneficiary under any other Government 
Scheme) 


अ) ad जमिनीवरील गाळ (वाळूचा / 
गाळांचा /मातीचा थर ३ इंचापेक्षा अधिक 
जमा झाल्याचे, राज्य शासनाच्या प्राधिकृत 
अधिकान्याने प्रमाणित करणे आवश्‍यक) 


ब) डोंगराळ aa जमिनीवरील मातीचा 
ढिगारा (मलबा) काढणे. 


क) मत्स्यशेती दुरुस्ती करणे/ मातीचा थर 
काढणे / पूर्ववत करणे 


प्रत्येक बाबीकरिता रु.१८०००/- प्रतिहेक्टर 

प्रति शेतकरी कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२२००/- 
पेक्षा कमी नसावी. (मात्र लाभार्थ्याने अन्य कोणत्याही 
शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य / 
अनुदान घेतलेले नसावे.) 


(त) Loss of substantial portion of land 
caused by landslide, avalanche, change of 
course of rivers. 


Rs .47,000/- per hectare to only those small and 
marginal farmers whose ownership of the land is 
legitimate as per the revenue records. Above is 
subject to a minimum assistance of not less than 
Rs.5,000/- per farmer. 


ड) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे व 
नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे होत जमिन 
वाहून जाणे 


महसूल अभिलेखानुसार शोत जमिनीचे मालक 
असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना रु.४७,०००/- प्रति हेक्टर या दराने 
मदत अनुज्ञेय राहील. 

कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.५,०००/- पेक्षा कमी 
नसावी. 


पृष्ठ २५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


ie ; 


Input subsidy (where crop loss is 33% and above) निविष्ठास्वरुपात मदत (३३% व त्यापेक्षा 
अधिक झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी) 


a) For agriculture crops, horticulture 
crops and annual plantation crops. 


Rs.8,500/- per ha. in rain fed areas. 

Above is subject to a minimum assistance of not 
less than Rs.1,000/- per farmer and restricted to 
sown areas. 

Rs.17,000/- per ha. in assured irrigated areas. 
Above is subject to a minimum assistance of not 
less than Rs.2,000/- per farmer and restricted to 
sown areas. 


(अ) शोती पिके, फळ पिके आणि वार्षिक 
लागवडीची पिके 


कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रति हेक्टर आणि 
पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत. 

कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी 
नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत 
अनुज्ञेय राहील. 

आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता 
रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर 

कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,०००/- पेक्षा कमी 
नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत 
अनुज्ञेय राहील. 


(b) Perennial crops/ Agro Forestry 
(Plantation in own farmland) 


Rs.22,500/- ha. for all types of perennial crops/ 
Agro forestry (Plantation in own farmland), 
subject to a minimum assistance of not less than 
Rs.2,500/- per farmer and restricted to sown 
areas. 


(ब) बहुवार्षिक पीके 


बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रतिहेक्टरी रु.२२,५००/ 
सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरिताच अनुज्ञेय 
असून कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,५००/- पेक्षा 
कमी नसावी. 


८) Sericulture 


Rs.6,000 -/Per ha. for Eri, Mulberry, Tussar. 
Rs.7,500 -/per ha. for Muga. 

Above is subject to a minimum assistance of not 
less than Rs1,000/- per farmer and restricted to 
sown areas. 


(क) रेशीम उत्पादन 


एरी, मलबेरी, टसर रेडामासाठी रु.६,०००/ 
प्रतिहेक्टर 

मुगा रेशामासाठी रु.७,५००/- प्रति हेक्टर 

कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी 
नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत 
अनुज्ञेय राहील. 


(ii) 


Input subsidy to farmers having more than 
2 Ha. of land holding 


e Rs.8,500/- per hectare in rain fed areas and 
restricted to sown areas. 

e Rs.17, 000/- per hectare for areas under assured 
irrigation and restricted to sown areas. 


पृष्ठ २५ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


e Rs.22,500/- per hectare for all types of 
perennial crops/ trees including agro forestry 
(Plantation in own farmland) and restricted to 
sown areas. 

Assistance may be provided where crop loss is 

33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per 

farmer. 


(iii) 


२ हेक्‍टर क्षेत्रापेक्षा जास्त भूधारण करणा-या 
शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान 


© कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रतिहेक्टर 
आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत, 

«७ आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील 
क्षेत्राकरिता रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर आणि 
पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत. 

© सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांकरिता 
रु.२२,५००/- प्रति हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या 
मर्यादेत. 

३३% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान 

झाल्यास व २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत अनुज्ञेय 

असेल. 


Animal Husbandry: Assistance To Small And Marginal Farmers And Landless 


Livestock Owners. 


पशुसंवर्धनाच्या नुकसानीकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक sao safer भूमिहिन wap 


मालकांना सहाय्य 


Assistance for the loss of milch animals, 
draught animals or animals used for 
haulage. 


Milch Animals 

Rs.37,500/- Buffalo/cow/camel/yak/ Mithun etc. 
Rs.4,000/- Sheep/ Goat/ Pig 

Draught animals- 

Rs.32,000/- Camel/ horse/ bullock etc. 
Rs.20,000/- Calf/Donkey/ Pony/ Mule/ Heifers 

The assistance may be restricted for the actual 
loss of economically productive animals due to 
notified natural calamity and will be subject to a 
ceiling of 3 large milch animals and /or 30 small 
milch animals or 3 large draught animals and/or 
6 small draught animals per household 
irrespective of whether a household has lost a 
larger number of animals. 

(Claim for loss of animals will be considered 
only if number and type of animals owned by 
Small and Marginal Farmers/Landless Livestock 
Owners are registered with local/designated 
authorities.) 

Poultry:- 

Poultry @ 100/- per bird subject to a ceiling of 
an assistance of Rs 10,000/- per beneficiary 
household. The death of the poultry birds should 
be on account of a natural calamity. 

Note: Relief under these norms is not eligible if 
the assistance is available from any other 


पृष्ठ २५ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


Government Scheme, e.g. loss of birds due to 
Avian Influenza or any other diseases for which 
the Department of Animal Husbandry has a 
separate scheme for compensating the poultry 
owners. 


(i) दुधाळ जनावरे ओढकाम करणारी 
जनावरे किंवा माळ वाहतुकीसाठी 
वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास 
दिली जाणारी मदत 


« दुधाळ जनावरे : 

रू.३७५००/-म्हैस / गाय/उंट/याक/ मिथुन इत्यादी 
रु.४०००/- मेंढी / बकरी / डुक्कर 

© ओढकाम करणारी जनावरे - 

रु.३२,०००/- उंट / घोडा/ बैल इत्यादी 
रू.२०,०००/- वासरू / गाढव / शिंगरू / खेचर जरी 
एखाद्या घरातील जनावरे मोठ्या संख्येने मृत झाली 
असतील तरी आर्थिकदृष्ट्या मदत ही फक्त 
उत्पादनक्षम जनावरांपुरती मर्यादीत ठेवावी. ३ मोठे 
दुधाळ जनावरे किंवा ३० छोटी दुधाळ जनावरे किंवा 
3 ओढकाम करणारी मोठी जनावरे किंवा ६ 
ओढकाम करणारी लहान जनावरे प्रतिकुटुंब या 
मर्यादेत मदत अनुज्ञेय असावी. 

(जनावरांचा प्रकार व संख्या राज्य शासनाच्या 
स्थानिक/प्राधिकत अधिका-याकडे नोंदविली 
असल्यासच जनावरे दगावल्याबाबतचा दावा मान्य 
केला जाईल.) 

कुक्कुटपालन :- मदत रू.१००/- प्रती कोंबडी, 
रू.१०,०००/- प्रती कुटुंब मर्यादेत. कोंबड्यांचा मृत्यु 
हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्‍यक. 
टीप :- अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली 
मदत उपलब्ध करण्यात आली असेल तर या 
योजनेअंतर्गत मदत अनुज्ञेय असणार नाही. उदा. 
पक्षांमधील हिवताप किंवा तत्सम रोग यासाठी 
wears विभागाच्या स्वतंत्र योजनेखाली 
कुक्कुटपालन मालकांना मदत देण्यात येते. 


Provision of fodder/feed concentrate 
including water supply and medicines in 
cattle camps. 

Explanation: It will also include 
existing Gaushalas, if authorized by the 
State Government Notification or 
Government Order, to act as a cattle camp 
subject to the following conditions: 

During the period of calamity, 
District Administration will assess the 
requirement of cattle shelter and number 
of gaushala required to be notified as 


Large animals- Rs.80 -/per day. 
Small animals- Rs.45 -/per day. 

Period for providing relief will be as per the 
assessment of the SEC and the Central Team (in 
case of NDRF). The default period for assistance 
will be for the period of calamity up to 30 days, 
which may be extended up to 60 days in the 
instance and in case of severe drought up to 90 
days Depending on the ground situation, the SEC 
can extend the time period beyond the prescribed 
limit. Provided that expenditure on this account, 
in no case, should exceed 25% of SDRF 


पृष्ठ २५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


cattle shelter in the District/Tehsil. After 
obtaining the base-line information on the 
cattle already sheltered and the number of 
more cattle it can accommodate, Gaushala 
may be notified as cattle shelter. 

Gi) The notified gaushala _ shall 

maintain a separate account of the 
additional cattle belonging to SMF and 
landless labourers for the notified drought 
period. The consolidated list of SMF and 
landless beneficiaries with number and 
types of animals: will be displayed on the 
notice board of Gram Panchayat, Block, 
Tehsil and in the office of Sub-Divisional 
Magistrate and District Magistrate as well 
as State/ District web-site for the purpose 
of verification and social audit. 
(ii) SDRF funds will only be released to 
such notified gaushala on reimbursement 
basis and will be limited to list of 
individual beneficiaries notified as in 
Sr.No. (ii) above. 


allocation under this window (Response & 
Relief) for the year. 

Based on assessment of need by SEC and 
recommendation of the Central Team, (in case of 
NDRF) consistent with estimates of cattle as per 
Livestock Census and subject to the certificate 
by the competent authority about the requirement 
of medicine and vaccine being calamity related. 


ii) जनावरांच्या छावण्यासाठी चारा / पाणी, 
पशुखाद्य आणि औषधे उपलब्ध करुन देणे 
स्पष्टीकरण:- राज्य सरकारच्या 
अधिसूचनेद्वारे किंवा सरकारी आदेशाद्वारे 
अधिसूचित केल्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून गुरांच्या छावण्या म्हणून काम 
करण्यासाठी विद्यमान गोझाळांचाही त्यात 
समावेश असेल: 

a) आपत्तीच्या काळात, जिल्हा प्रशासन 
जिल्हा/तहसीलमध्ये गुरांचे निवारा आणि 
गोशाळांची संख्या गुरांचे निवारा म्हणून 
अधिसूचित करणे आवश्यक आहे याचे 
मूल्यांकन करते. आधीच आश्रय घेतलेल्या 
गुरांची बेस-लाईन माहिती मिळवल्यानंतर 
आणि जास्त गुरे सामावून घेतल्यानंतर, 
गोशाळेला गुरांचे निवारा म्हणून अधिसूचित 
केळे जाऊ शकते. 

b) अधिसूचित गोझशाळेने अधिसूचित 
दुष्काळ कालावधीसाठी अल्पभूधारक 
शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांच्या अतिरिक्‍त 
गुरांचे स्वतंत्र खाते ठेवले पाहिजे. 
अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन 


मोठे जनावर रु.८०/- प्रतिदिन 
छोटे जनावर रु.४५/- प्रतिदिन 
राज्य कार्यकारी समिती (SEC) मदतीचा कालावधी 
निश्चित करेळ आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
निधीबाबतीत) केंद्रीय पथक कालावधी निश्चित 
करेल. मात्र याबाबतचा ठरवून दिलेला मूळ 
कालावधी ३० दिवसापर्यंत wes. सदर कालावधी 
प्रथमतः ६० दिवसाकरीता व तीव्र दुष्काळ 
परिस्थितीमध्ये ९० दिवसांकरीता वाढविता येईल. 
प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य 
कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ 
करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक वाटपाच्या 
२५ टक्केहून अधिक असता कामा नये. 

याबाबत राज्य कार्यकारी समितीने (SEC) 
गरजेनुसार निश्चित केळेळे आणि केंद्रीय पथकाने 
(राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) 
शिफारस केलेले अंदाज हे पक्षुगणनेश्ी सुसंगत 
आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने औषधी, लसीचा पुरवठा 
नैसर्गिक आपत्तीशी निगडीत असल्याचे प्रमाणित 
करण्याच्या अधीन राहून मदत अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ २५ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


लाभार्थ्यांची संख्या आणि जनावरांच्या 
प्रकारांसह एकत्रित यादी पडताळणी आणि 
सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने 
ग्रामपंचायत, गट, तहसीळ आणि 
उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा 
दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात तसेच राज्य 
/ जिल्हा वेब-साईटवर सूचना फलकावर 
प्रदर्शित केळी जाईल. 

० राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी केवळ अशा 
अधिसूचित गोझाळांना प्रतिपूर्ती आधारावर 
जारी HST जाईल आणि वरील क्र. (ii) WAY 
अधिसूचित केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या 
यादीपुरती मर्यादित असेल.. 


(iii) Transport of fodder to cattle outside 
cattle camps 


As per actual cost of transport, based on 
assessment of need by SEC and recommendation 
of the Central Team (in case of NDRF) 
consistent with estimates of cattle as per 
Livestock Census. 


(ii) छावणीतील जनावरां व्यतिरिक्त इतर 
बाहेरील जनावरांसाठी चारा वाहतूक 


राज्य कार्यकारी समितीने आणि (राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधीप्रकरणी) केंद्रीय पथकाने शिफारस 
केल्याप्रमाणे वाहतुकीवरील प्रत्यक्ष खर्चाचे 
मूल्यांकन पशुधन गणनेच्या संख्येशी सुसंगत 
असावे. 


Fishery मत्स्य व्यवसाय 


i) Assistance to Fisherman for 
repair/replacement of non-mechanized 
boats and damaged/lost nets. 

(This assistance will not be provided if the 
beneficiary is eligible or has availed of 
any subsidy/ assistance, for the instant 
calamity, under any other Government 
Scheme.) 


Rs.6,000 -/for repair of partially damaged boats 
only. 

Rs.3,000 -/for repair of partially damaged net 
Rs.15,000 -/for replacement of fully damaged 
boats. 

Rs.4,000 -/for replacement of fully damaged net. 
(Assistance under this item will be adjusted to 
the extent of insurance claim, if any, received by 
the fisherman, under any insurance scheme, for 
the instant calamity). 


) मत्स्य व्यावसायिकांना अयांत्रिकीकृत 
बोटीची दुरुस्ती/बदलण्यासाठी आणि खराब 
झालेली /हरवलेली जाळी यासाठी मदत 
(आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही 
योजनेखाळी अनुदान / मदत घेतली 
असल्यास सदर मदत अनुज्ञेय असणार 
नाही) 


रु.६,०००/- बोटीची अंशत: दुरुस्तीसाठी 
रु.३,०००/- अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या 
दुरुस्तीसाठी 

रु.१५,०००/- पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींकरिता 
रु.४,०००/- पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी 

(या बाबीखालील सहाय्य तात्काळ आपत्तीसाठी 
कोणत्याही विमा योजनेंतर्गत मच्छिमाराने प्राप्त 


पृष्ठ २५ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


केलेल्या विमा दाव्याच्या मर्यादेपर्यंत समायोजित 
केले जाईल). 


ii) Input subsidy for fish seed farm to 
small and marginal farmers. 


Rs.10,000/- per hectare. 

This assistance will not be provided if the 
beneficiary is eligible or has availed of any 
subsidy/ assistance, for the instant calamity. 
under any other Government Scheme, except the 
one time subsidy provided under the Scheme of 
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & 
Dairying. 


i) अल्पभूधारक WAH AHPRAT मत्स्यबीज 
शेतीसाठी निविष्ठा मदत 


रु.१००००/- प्रति हेक्टर 

(पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्योत्पादन विभाग 
कृषी मंत्रालय यांच्या योजनेनुसार एकदा दिलेल्या 
अनुदाना व्यतिरिक्त, आपत्तीप्रसंगी दुसर्‍या 
कोणत्याही शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली 
अनुदान / मदत घेतली असल्यास मदत अनुज्ञेय 
नाही.) 


8 Handicraft/Handloom-Assistance To Artisans हस्तकला / हातमाग कारागीरांना मदत 


For replacement of damaged main 
functional tools/ equipments. 


Rs. 5,000 -/per artisan for equipment’s. 

Subject to certification by the competent 
authority designated by the Government about 
damage and its replacement. 


१) खराब झालेल्या महत्वाच्या कार्यरत 
सयंत्रांच्या दुरुस्ती किंवा नुतनीकरणासाठी 


१) रु.५०००/- प्रति कारागीर सयंत्रांसाठी 

राज्य झासनाने निदेशीत केलेल्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने सर्वत्रांचे नादुरुस्ती व नुतनीकरण 
प्रमाणित केल्यावर 


2) For loss of raw material/ goods in 
process/finished goods 


2) Rs.5,000 -/per artisan for raw material. 
Subject to certification by the competent 
authority designated by the State Government 
about loss and its replacement. 


२) कच्चा माल / उत्पादनाच्या प्रक्रियेत माल 
व तयार असलेल्या मालाच्या नुकसानीसाठी 


२) रु.५,०००/- प्रति कारागीर कच्च्या मालासाठी. 
राज्य शासनाने निदेशीत केलेल्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने नुकसानीमुळे ती (खराब झालेला 
कच्चा माल) बदलणे आवश्यक असल्याचे प्रमाणित 
करावे. 


ee Locust Control 


Hiring of vehicles, tractors, with spray 
equipment’s for spraying of plant 
protection chemicals for pest control, 
hiring of water tankers and purchase of 
plant protection chemicals for locust 
control. 


As per the actual cost, based on the assessment 
of need by the SEC and recommended by the 
Central Team (in case of NDRF). 

The quantum of assistance will be limited to the 
actual expenditure incurred on hiring vehicles, 
tractors with spray equipment for spraying of 
plant protection chemicals for locust control 
during locust attack. However, expenditure on 
this account, in no case, should exceed 25% of 


पृष्ठ २५ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


SDREF allocation under this window (Response 
& Relief) for the year. 


कीटक नियंत्रणासाठी वनस्पती संरक्षण 
रसायनांच्या फवारणीसाठी फवारणी 
उपकरणांसह वाहने, ट्रॅक्टर भाड्याने घेणे, 
पाण्याचे टँकर भाड्याने घेणे आणि टोळ 
नियंत्रणासाठी वनस्पती संरक्षण रसायने 
खरेदी करणे. 


राज्य कार्यकारी समितीद्वारे आणि केद्रीय संघाने 
शिफारस केलेल्या केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या बाबतीत) आवर्यकतेच्या मूल्यांकनावर 
आधारित प्रत्यक्ष खर्चानुसार. 

टोळांच्या हल्ल्याच्या वेळी टोळ नियंत्रणासाठी 
वनस्पती संरक्षण रसायनांच्या फवारणीसाठी 
फवारणी उपकरणांसह वाहने, ट्रॅक्टर भाड्याने 
घेण्यावर झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चापुरतीच मदतीची 
रक्‍कम मर्यादित असेल. तथापि, या खात्यावरील 
खर्च, कोणत्याही परिस्थितीत वर्षासाठी या विंडो 
अंतर्गत (प्रतिसाद आणि मदत) राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधी वाटपाच्या २५% पेक्षा जास्त नसावा. 


कि Recovery & Reconstruction : (30% Of SDRMF i.e. Equal To 37.50% Of SDRF 
Allocation for the year) 
10 | Housing गृहनिर्माण 


a) Fully damaged/ destroyed houses and 
severely damaged house 


1) Pucca house 


1) Rs.1,20,000/- per house, in plain areas., 


11) Kutcha house 


1) Rs.1,30,000/- per house, in hilly areas 


b) Partially Damaged house (Other than 
huts) where the damage is at least 15% 


1) Pucca house 


1) Rs.6,500/- per house 


11) Kutcha house 


ii) Rs.4,000/- per house, 


अ) पूर्णतः नष्ट / पडझड झालेली घरे 


१) पक्की घरे 


१ wes भागासाठी बाधित घरांसाठी 


रु.१,२०,०००/ प्रति घर 


२) कच्ची घरे 


2 डोगरी amo बाधित घरांसाठी 


रु.१,३०,०००/- प्रति घर 


ब) अंशत: पडझड झालेली घरे (झोपडी वगळून) जेथे किमान 14% पडझड झाली असल्यास - 


१) पक्की घरे 


१) रु.६,५००/- प्रति घर 


२) कच्ची घरे 


२) रु.४,००० /- प्रति घर 


८) Damaged/destroyed huts : 


Rs.8,000/- per hut, 

(Hut means temporary, make shift unit, inferior 
to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic 
sheets etc. traditionally recognized as hut by the 
state/District authorities.) 

Note: The damage house/hut should be an 
authorized construction, duly certified by the 
Competent Authority of the State Government. 


पृष्ठ २५ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


क) पडझड / नष्ट झालेल्या झोपड्या 


रु.८,०००/- प्रति झोपडी 

(झोपडी म्हणजे तात्पुरते कामचळावू झोपडे, कच्च्या 
घरापेक्षा तकलादू, झावळ्या, माती, प्लास्टिक 
इत्यादीपासून तयार केलेले राज्य व जिल्हा स्तरीय 
अधिकाऱ्यांनी झोपडे म्हणून प्रमाणित केलेले) 

टिप :- राज्य शासनाच्या संबंधित प्राधिका-याने 
बाधित झालेले घर हे अधिकृत असल्याचे प्रमाणित 
करणे आवश्‍यक आहे. 


e) Cattle shed attached with house, 


Rs.3,000/- per shed., 


S) घराला जोडून असलेला गोठा 


रु.3,०००/- प्रति गोठा 


हि 


Infrastructure पायाभूत सुविधा 


(Repair/Restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure) बाधित झालेल्या 
मूलभूत सुविधांची (तातडीच्या स्वरुपाची) दुरुस्ती/पुर्नस्थापना 


(1) Roads & bridges, which may include 

the following activities: 

i) Filling up of breaches and potholes, 
use of pipe for creating waterways, 
repair and stone pitching of 
embankments. 

ii) Repair of breached culverts. 
iii) Providing diversions to 
damaged/washed out portions of 
bridges to restore immediate 
connectivity. 
Temporary repair of approaches to 
bridges/embankments of bridges, 
repair of damaged railing bridges, 
repair of causeways to restore 
immediate connectivity, granular sub 
base, over damaged stretch of roads to 
restore traffic. 


iv 


wa 


Assessment of requirements: 
Based on the assessment of need, as per States' 
notified schedule of rates for repairs, by SEC and 
recommendation of the Central Team (in case of 
NDRF). 
In case of repair of roads, assistance will be 
given based on the notified Ordinary Repair 
(OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. 
In case OR & PR is not available, then assistance 
will be provided as per rate prescribed in this 
item. However, in any case, the assistance will 
be provided at the rate whichever is lower. 
Prescribed rate are as under:- 

> Repairs of State Highways /Major District 
Roads(MDR) 

e innormal areas - @Rs.1.0 lakh /km; 

e inhilly areas @Rs.1.25 lakh /km; 


> Repairs of Rural/village Roads with culverts 
e innormal areas - @Rs.60,000/- km; 
in hilly areas - @Rs.75,000/km; 


> Repairs of RCC Culvert/Bridge 
e innormal areas @Rs.60,000 per culvert; 
७ inhilly areas --@Rs.75,000/- per culvert. 


१) रस्ते आणि पूल, ज्यामध्ये खालील 
क्रियाकलापांचा समावेश असू शकतो: 

i) भेगा आणि खडडे भरणे, जलमार्ग तयार 
करण्यासाठी पाईपचा वापर, दुरूस्ती आणि 
दगडी बांध बांधणे. 

॥ फुटलेल्या कल्व्हर्टची दुरुस्ती. 


«७ आवर्यकतांचे मूल्यांकन: 

«७ राज्य कार्यकारी समितीने निकडीनुसार 
राज्यातील दुरुस्तीचे दर/ किंमत/ दुरुस्तीचा 
कालावधी निर्धारित करावे तसेच राष्ट्रीय 
आपत्ती निधीच्या अनुषंगाने) केंद्रीय पथकाच्या 
शिफारशीनुसार मदत अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ २५ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


॥) तात्काळ जोडणीची पुनर्स्थापना 
करण्यासाठी पुलांच्या खराब झालेल्या / 
वाहून गेलेल्या भागांना वळवणे प्रदान करणे. 
iv) तात्पुरती दुरूस्ती पुलांची/पुलाच्या 
तटबंदीची, खराब झालेल्या रेलिंग पुलांची 
दुरुस्ती, तात्काळ जोडणीची पुनर्स्थापना 
करण्यासाठी कॉजवेची दुरुस्ती, दाणेदार 
सब बेस, वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी खराब 
झालेले रस्ते. 


© रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता राज्य शासनाने 
अधिसूचित केलेल्या सर्वसाधारण दुरुस्ती व 
नियतकालिक  दुरुस्तीवर आधारित 
अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. जर सर्वसाधारण 
दुरुस्ती a नियतकालिक दुरुस्तीचे दर 
उपलब्ध नसतील तर यामध्ये विहित दरानुसार 
मदत दिली जाईल. विहित दर खालीलप्रमाणे 
आहेत:- 

© राज्य महामार्ग / प्रमुख जिल्हा रस्ते (MDR) 
दुरुस्ती 

«७ सामान्य भागात - &रु. १.० लाख / किमी; 

७ डोंगराळ भागात 8 रु. १.२५ लाख / किमी; 

© कल्व्हर्टसह ग्रामीण/गावातीळ रस्त्यांची 
दुरुस्ती 

© सामान्य भागात - &रु. ६०,०००/- किमी; 

© डोंगराळ भागात - @B. ७५,०००/किमी; - 

«७ आरसीसी कल्व्हर्ट/पुलाची दुरुस्ती 

«७ सामान्य भागात @ रु. ६०,००० प्रति Heed; 

© डोंगराळ भागात --@ रु. ७५,०००/- प्रति 


(2) Drinking Water Supply Schemes, 
which may include the following 
activities: - 

i) Repair of damaged platforms of hand 
pumps/ring  wells/ — spring-tapped 
chambers / public stand posts, cisterns. 

ii) Restoration of damaged stand posts 
including replacement of damaged 
pipe lengths with new pipe lengths, 
cleaning of clear water reservoir (to 
make it leak proof). 

11) Repair of damaged pumping 
machines, leaking overhead reservoirs 
and water pumps including damaged 
intake- outtake structure, approach 
gantries/jetties. 


Damaged drinking water supply schemes 
will be eligible for assistance as per actual, 
subject to a ceiling of Rs .2.00 lakh per damaged 
scheme. 

Cleaning of Community drinking water 
wells as per actual, subject to a ceiling of 
Rs. 10,000/ per well 


Q) पेयजल पुरवठा योजना, ज्यामध्ये 
खालील उपक्रमांचा समावेश असू Bea: 
i) हातपंप/रिंग विहिरी/ स्प्रिंग-टॅप चेंबर्स/ 
सार्वजनिक स्टँड पोस्ट, cred खराब 
झालेले प्लॅटफॉर्मची दुरुस्ती. 

i) खराब झालेले स्टॅंड पोस्ट पुनर्सचयित 
करणे ज्यात खराब झालेले पाईप लांबी 


क्षतिग्रस्त झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या 
योजनेबाबत संरचनेच्या दुरुस्तीकरिता रु.२.०० 
लाख मर्यादेच्या अधीन राहून प्रत्यक्ष खर्चानुसार 
मदत अनुज्ञेय राहील. 

सामुदायिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची 
स्वच्छता प्रत्यक्ष खर्चानुसार रु.१०,०००/- प्रति 
विहिरीच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन 


पृष्ठ २५ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


नवीन पाईप लांबीने बदलणे, स्वच्छ 
पाण्याच्या साठ्याची साफसफाई करणे (ते 
लीकप्रूफ करण्यासाठी). 

ii) खराब sree पंपिंग मशीन, गळती 
होणारे ओव्हरहेड जलाशय आणि पाण्याचे 
पंप यासह खराब झालेले इनटेक-आउटटेक 
स्ट्रक्चर, एंप्रोच गॅन्ट्री/जेटी यांची दुरुस्ती. 


(3) Minor Irrigation Schemes, which may 

include the following activities: 

a. Immediate repair of damaged canal 
structures and earthen/ masonry works 
of tanks and small reservoirs with the 
use of cement, sand bags and stones. 

b. Repair of weak areas such as piping or 
rat holes in dam walls/ embankments. 

c. Removal of material/building 
vegetative material /debris from canal 
and drainage system. 

d. Repair of embankments of minor 
irrigation projects. 


In case of repairs of minor Irrigation works, 
assistance will be given as per the schedule of 
rates (SOR) for repairs notified by the concerned 
State. 

In case SOR is not available, assistance for 
irrigation scheme/ canal will be provided as per 
actuals, subject to the ceiling of Rs 2.00 lakh per 
damaged minor scheme. 

Note:- However, in any case, the assistance will 
be provided at the rate whichever is lower. 

Assistance for restoration of damaged 
embankment of minor irrigation projects will be 
at par with the case of similar rural roads, subject 
to the stipulation that no duplication would be 
done with any ongoing schemes. 


(3) लघु पाटबंधारे योजना, ज्यामध्ये खाळीळल 
उपक्रमांचा समावेश असू शकतो: 

i) सिमेंट, वाळूच्या fare sift दगडांचा 
वापर करून खराब झालेल्या कालव्याच्या 
संरचनेची आणि टाक्या आणि लहान 
जलाठायांची माती / दगडी बांधकामाची 
त्वरित दुरुस्ती. 

॥ कमकुवत भागांची दुरुस्ती जसे की 
पाइपिंग किंवा धरणाच्या भिंती / तटबंधांमध्ये 
उंदीर छिद्र. 

ii) कालवा आणि ड्रेनेज सिस्टीममधून 
साहित्य/इमारत वनस्पतिजन्य पदार्थ/ 
डेब्रिज काढून टाकणे. 

iv) लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बंधाऱ्यांची 
दुरुस्ती. 


लघु पाटबंधारे कामांच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत, 
संबंधित राज्याने अधिसूचित केलेल्या दुरुस्तीसाठी 
दरपत्रकानुसार (SOR) सहाय्य दिळे जाईल. 

SOR उपलब्ध नसल्यास, सिंचन योजना/ 
कालव्यासाठी सहाय्य वास्तविकतेनुसार प्रदान केले 
जाईल, प्रति नुकसान झालेल्या किरकोळ 
योजनेसाठी २.०० लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेच्या 
अधीन राहून. 
टीप:- तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत, यापैकी जे 
कमी असेल त्या दराने मदत दिली जाईल. 

लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या खराब झालेल्या 
तटबंधाच्या पुनर्स्थापनेसाठी दिली जाणारी मदत ही 
ग्रामीण रस्त्यांप्रमाणेचे तथापि, कोणत्याही चालू 
असलेल्या योजनांमध्ये व्दिरक्ती होणार नाही या 
अटीच्या अधीन राहून असेल. 


(4) Power (only limited to immediate 
restoration of electricity supply in the 
affected areas): 

Damaged  Poles/ conductors and 
transformers upto 11 kv. 


Regarding repair of damaged power sector, 
assistance will be given for the damaged 
conductors, poles and transformers upto the level 
of 11 KV and LT lines with bare conductor, as 
per details hereunder: 

The rate of assistance will be: 

- Rs.5,000/pole; 


पृष्ठ २५ पैकी 29 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


- Rs.0.5 lakh per km for repairing of damaged LT 
lines; 

- Rs.1.00 lakh for replacement of one damaged 
distribution transformer. 

(Note:-The above assistance will not be 
applicable for those items which can be re- used). 


(४) वीज (फक्त बाधित भागात वीज पुरवठा 
त्वरित पुनर्स्थापित करण्यासाठी मर्यादित): 
खराब झालेले खांब/वाहक आणि 
ट्रान्सफॉर्मर ११ kv पर्यंत. 


क्षतिग्रस्त झालेल्या उर्जा क्षेत्रातील बाधित झालेल्या 
११ केव्ही पर्यंतच्या ट्रान्सफॉर्मर, खांबा व कन्डक्टर 
आणि कन्डक्टर सहित लो टेनान लाईनसाठी 
खाली दिलेल्या तपश्लीलानुसार मदत अनुज्ञेय 
असेल. 

प्रतिखांब रु.५,०००/-, 

बाधित कन्डक्टरकरिता रु.०.५० लाख प्रति कि.मी. 
आणि 

बाधित झालेल्या ट्रान्सफॉर्मरकरिता रु.१ GS 
(टीप:-ज्या वस्तू पुन्हा वापरता येतील त्यांच्यासाठी 
वरील सहाय्य लागू होणार नाही). 


(5) Schools Repair of damaged schools 
building 


As per actual, subject to a ceiling of Rs 2.00 lakh 
per school. 


(५ क्षतिग्रस्त झालेल्या शाळेच्या इमारतीची 
दुरुस्ती 


प्रत्यक्ष खर्चानुसार रु.२.०० लाख प्रती शाळा या 
कमाल मर्यादेत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


(6) Primary/Community Health Centers 
Repair of Primary/Community Health 
Centers 


As per actual, subject to a ceiling of Rs 2.00 lakh 
per unit. 


प्राथमिक/सामुदायिक आरोग्य hey 
प्राथमिक/सामुदायिक आरोग्य केंद्रांची 


प्रत्यक्ष खर्चानुसार रु.२ लाख प्रती संरचना या 
कमाल मर्यादेत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


दुरुस्ती 

(7) Community Assets Owned by | As per actual subject to a ceiling of Rs 2.50 lakh 
Panchayat per unit. 

Temporary repair of Mahila Mandal, 

Yuva Kendra, Panchayat Ghar, 

Community Hall, Anganwadi, etc. 

पंचायतीच्या मालकीची सामुदायिक | प्रत्यक्ष खर्चानुसार रु.२.५० लाख प्रती संरचना या 


मालमत्ता महिला मंडळ, युवक केंद्र, पंचायत 
घर, कम्युनिटी हॉल, अंगणवाडी इत्यादींची 
तात्पुरती दुरुस्ती. 


कमाल मर्यादेत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


and evacuation equipment’s including 
communication equipment etc. for 
response to disaster 


C Preparedness & Capacity Building (10% Of SDRMF i.e. equal to 12.50% of SDRF 
allocation for the year) 
पूर्वतयारी व क्षमता बांधणी (राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीच्या १०% म्हणजेच राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या १२.५०%) 

12 | Procurement of essential search, rescue | Expenditure from the preparedness and capacity 


building window will be governed by the 
Guidelines issued separately by the Ministry of 


पृष्ठ २५ पैकी 22 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


13 Capacity Building Home Affairs for the Preparedness & Capacity 
Building window of SDRF/ NDRF. 

१२ | आपत्तीला प्रतिसाद देण्यासाठी तसेच शोध | केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राज्य आपत्ती 
कार्य, बचाव कार्य, स्थलांतरण इत्यादीसाठी | प्रतिसाद निधी/ राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी 
लागणारी उपकरणे व दळणवळणाची साधने | अंतर्गत पूर्वतयारी व क्षमता बांधणी याकरिता 

स्वतंत्ररित्या निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 

१३ | क्षमता बांधणी सूचनांनुसार पूर्वतयारी व क्षमता बांधणी याकरिताचा 

खर्च संचलित करण्यात यावा. 

10 | State Specific Disasters 


State specific disaster within the local 
context in the State, which are not 
included in the notified list of disasters 
eligible for assistance from SDRF / 
NDRF, can be mot from SDRF within the 
limit of 10 %of the annual funds 
allocation of the SDRF. 


Expenditure is to be incurred from SDRF only 
(and not from NDRF), as assessed by the State 
Executive Committee SEC. 

The norm for various items will be the same 
as applicable to other notified natural disaster, as 
listed above; 
or 

In these cases, the scale of relief assistance 
against each item for "local disaster" shall not 
exceed the norms of SDRF. 

The flexibility is to be applicable only after 
the State has formally listed the disasters for 
inclusion and notified transparent norms and 
guidelines with a clear procedure for 
identification of the beneficiaries for disaster 
relief for such local disasters, with the approval 
of SEC. 


राज्य A त्यांच्या स्थानिक 
आपत्तीकरिता जे राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या निकषानुसार अनुज्ञेय नसतील 
अशा. आपतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 


निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या १०% 
मर्यादेपर्यंत राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून खर्च अनुज्ञेय राहील. 


राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेला मात्र 
केवळ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खर्च 
अनुज्ञेय (केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून नाही) 

अन्य अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तींकरिता वर नमूद 
केलेल्या मानकानुसार विविध बाबींकरीता मदत 
सारख्या प्रमाणात राहील किंवा, 

अशा प्रकरणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार 
ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने स्थानिक 
आपत्तींकरिता मदत अनुज्ञेय असणार नाही. 

यासंदर्भात राज्य शासनाने स्थानिक आपत्तींची 
सूची निर्धारित करणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरुन वर 
नमूद निकष व दरानुसार स्थानिक आपत्तीकरिता 
मदत देण्यामध्ये पारदर्शकता राहील. त्याकरिता 
एक प्रक्रिया निश्चित करुन स्थानिक आपत्तीमध्ये 


पृष्ठ २५ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


बाधित लाभार्थी यांना राज्य कार्यकारी समितीच्या 
मान्यतेने मदत देणे शक्‍य होईल. 
E__| Items Not Covered under SDRF/NDRE | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी / राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधी अंतर्गत न येणाऱ्या बाबी. 
a) Colleges and other educational | क) महाविद्यालये आणि इतर शौक्षणिक संस्थांच्या 
institutions buildings 
b) Major/medium Irrigation Schemes इमारती सिचन 
c) Flood control and _anti-Erosion | खो) मोठे/मध्यम सिंचन प्रकल्प 
विळा शा | पूर नियंत्रण व धूप प्रतिबंधक संरक्षण कामे 
d) Hydro Power Project/HT Distribution जलविद्युत वि way cot टी वितरण प्रणाली 
systems/Transformers and sub stations घो जलावद्युत ल्म वेतरण प्रणाली/ 
e) High Tension Lines (above 11 kv) ट्रान्सफॉर्मर आणि उपकेंद्रे 
f) State Govt. Buildings viz. 3) वरील) 
departmental/ office building, ©) टेन्हान लाईन CTY वरील) 
departmental/ residential quarters, चो राज्य सरकारी इमारती उदा. विभागीय/ 
religions structures, | patwarkhana, Paes इमारत, विभागीय/निवासी 
Court premises, playground, forest ee eee काय लग 
bungalow property and animal/bird क्वाटर, धार्मिक १ तलाठी १ 
sanctuary etc. न्यायालय परिसर, खेळाचे मैदान, वन बंगला 
g) Long term/permanent restoration work मालमत्ता प्राणी. अभयारण्य 
यावी oO senuipnente) मालमत्ता आणि प्राणी/पक्षी अभयारण्य इ. 
machineries under NDRF छ) दीर्घकालीन/कायमस्वरूपी पुनर्स्थापना कार्य 
1 वित दीत" 1. ज) NDRF अंतर्गत उपकरणे/यंत्रसामग्रीची खरेदी 
1) Sectors such as Telecommunication and 
Power (except immediate restoration झो राष्ट्रीय महामार्ग 
of power supply), which generate their | त्र दूरसंचार आणि वीज (वीज पुरवठा तात्काळ 
own revenues, and also undertake पुनर्संचयित करणे वगळता) यांसारखी क्षेत्रे 3 
immediate repair/ restoration works = 
form their own funds/ resources, are स्वतःचे उत्पन्न मिळवतात आणि त्यांच्या 
क, स्वतःच्या निधी/ संसाधनातून तत्काळ दुरुस्ती/ 
पुनर्स्थापनेची कामे करतात, त्यांना वगळण्यात 
आले आहे. 
Note :- 


i) For assistance under NDRF for items at S. Nos. 2 (a).(b). 3(a),(b), (८), 4(a), (b), (८), 6 (il), 


ii) 


(aii), and 9, while actual expenditure is allowed, the State Government will provide the item- 
wise details of expenditure to the Inter-Ministerial Central Team (IMCT)/ Central 
Government. 
Ex-Gratia payment of Rs,50,000/- per decease person, to next of kin of the deceased person, 
including those involved in the relief operation or associated in the preparedness activities, 
subject to the cause of death being certified as COVID-19, as per the guidelines on minimum 
relief issued by the National Disaster Management Authority (NDMA) dated 11.09.2021. 


This ex-gratia assistance will be applicable from the date of first COVID-19 case 


reported in the country and will continue till de-notification of COVID-19 as a disaster or 
till further orders, whichever is earlier, to next of kin of the deceased due to COVID-19. 


iii) There will be a Mid-Terms review of the norms after 2 years, based on price level index. 
iv) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary- 


oriented assistance is necessary / mandatory disbursed through the bank account (viz. Jan 
Dhan Yojana etc.) of the beneficiary. 


पृष्ठ २५ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३ 


४) The scale of relief assistance against each items for all disaster including local disaster should 


not exceed the norms of SDRF/NDRF. Any amount spent by the State for such disasters over 
and above the ceiling would be borne out of the resources of the State Government and not 
from SDRF. 


टिप :- 


१) 


अनुक्रमांक २ (8).(0). ३(8),(0), (9, ४(8), (0), (9, & (ii), (iii), व ९ येथील बाबींसाठी NDARF अंतर्गत 
मदतीसाठी प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय असेल, मात्र, राज्य सरकार आंतर- मंत्रालयीन केंद्रीय पथक 
(IMCT) /केंद्र सरकारला खर्चाचे बाब निहाय aaah सादर करेल. 

कोविड-१९ म्हणून प्रमाणित केलेल्या मृत्यूच्या कारणास्तव, मदत कार्यात गुंतळेल्या किंवा 
सज्जतेच्या कार्यात सहभागी असलेल्या व्यक्‍तींसह, मृत व्यक्‍तीच्या जवळच्या नातेवाईकांना प्रति 
मृत AAT ५०,०००/- रुपये सानुग्रह सहाय्य राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) 
दिनांक ११.०९.२०२१ रोजी जारी केलेल्या किमान मदतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिले जाईल. 
कोविड-१९ मुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना ही सानुग्रह मदत देशातील पहिल्या 
कोविड-१९ प्रकरणाची नोंद झाल्याच्या तारखेपासून लागू होईल आणि कोविड-१९ ची आपत्ती 
म्हणून रद्द करेपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीकरिता 
लागू राहील. 

२ वर्षानंतर किंमत पातळी निर्देशांकावर आधारित निकषांचे मध्यावधी पुनर्विलोकन केले जाईल. 
राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना मदत संवितरण करताना BAT लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (उदा. 
जन धन योजना इ.) जमा करण्याबाबत योग्य ती खात्री करावी. 

स्थानिक आपत्तींकरीता मदत देताना प्रत्येक बाबीसाठी ती राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी/राष्ट्रीय 
आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा अधिक असू नये. अशा प्रकारच्या आपत्तीकरिता नमूद मर्यादेपेक्षा 
अधिकची रक्‍कम राज्य शासन देत असल्यास त्याबाबतचा अधिकचा खर्च राज्य शासनाने राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून न करता त्यांच्या निधीमधून तो सोसावा. 


KEKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २५ पैकी २५ 


